And 


Reg . No. NPCITY/ 236/ 2018- 20 


Man 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४ , शके १९४० [ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१-९ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , नाही. 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती १-२४ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरिक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४०६ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


भारतीय वन अधिनियम , १९२७ . 


क्रमांक उपआ- पुनर्व- भूसं -३ -प्र. क्र . ३४ - २०१८ . 


ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६वा) याच्या कलम २० पोट- कलम ( १), उप कलम (ग ) तसेच मुंबई विभागीय आयुक्त 
अधिनियम , १९५७ (मुंबई १९५८ चा आठवा) याच्या कलम ३ पोट - कलम ( ४) अंतर्गत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक एफएलडी-१०८० - फ -६ , दिनांक २१ ऑक्टोबर , १९८१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती हे शासन अधिसूचना क्र . उपआ - पुनर्व- भूसं -३- कावि - ३०६ -२०१५,दिनांक २९ -१-२०१५ च्या अनुषंगाने सोबतच्या अनुसूची 
अ -एक -१ ( २६१८) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


अनुसार जिल्हा यवतमाळ , तालुका यवतमाळ मधील जमिनीस या अधिसूचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून राखीव वने म्हणून 
घोषित करीत आहेत . 

अनुसूची 

तालुका यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ 
अ . क्र . गावाचेनाव सर्व्हे क्र ./ क्षेत्र 

राखीव वनांच्या चतुःसिमा 
गट क्र . 

पश्चिम उत्तर 
उत्तर 

दक्षिण 
( २ ) 

हे . आर 
मुरझडी ५९ पी / १०२ पी ८५६० मौजा स . नं . स .नं . ४१ , ४२ , स. नं . ५१ , ५२ , स . नं . ५५ , ५६ , 
(चिंच ) 

६३ , ६४ , ६५ ४५ व ४६ ६० व ६१ ५७ ची हद्द व मौजा 
व ६६ ची हद्द ची हद्द 

ची हद्द 

चापडोहची शीव 


एकूण . . 


८५६० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमरावती : 
दिनांक ५ मार्च २०१८ . 


पीयूष सिंह , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ४०७ . 

BY DIVISIONAL COMMISSIONER 
INDIAN FOREST ACT, 1927 . 

No . Dy. Com. - Restt .- L- R - 3 - C . N. 34 - 2018. 

In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section ( 1) of Section 20 of the Indian Forest 
Act, 1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. 
FLD - 1080 - F -6 , dated the 21st October , 1981, issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 4 ), of Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act , 1957 (Bom . VIII of 1958 ), the commis 
sioner of Amravati, with respect to the Government Notification No . Dy . com - Restt- L - R - 3 -WS- 306 - 2015 , 
Dated 29 -01 - 2015 hereby declares that the land in Yavatmal Taluka of Yavatmal District , specified in 
the Schedule hereto annexed to be the reserved forest from the date of publication of this notification in 
the Official Gazette . 


Sr. No . 


(1) 


SCHEDULE 

Taluka Yavatmal, District Yavatmal. 
Name of Village, Survey No . / Area 

Boundaries of Reserved Forests 
Gut No . 
East West 

North 

South 
(2) ( 3 ) ( 4) 

( 5 ) 

H. A. 
Murzadi 

59 P / 102 P 8560 Boundary Boundary Boundary of Boundary of 
(Chinch ) 

of S . No . 63, of S . No . 41 , S . No . 51 , 52, S . No . 55 , 56, 
64 , 65 42, 45 6 0 and 61 57 and 
and 66 and 46 

Boundary of 
village Chapdoh 


1 


Total . . 


8560 


By order and in the name of the Government of Maharashtra 


Amravati : 
Dated the 5th March 2018 . 


PIYUSH SINGH, 
Divisional Commissioner , 
Amravati Division , Amravati. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८/ चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४०८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं - अ . का .- कावि- २२० - २०१८ . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ४२ , दि . ०९ - ०२- २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने ,दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे धोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


क्षेत्र 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १-४७- २०१४-१५, गांव मान्सुधावडी, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 


हे . आर 


९२ पैकी 


० ६० 


भूसंपादनाचे एकुण क्षेत्र . . ० ६० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


Ï 


गर्गा मध्यम प्रकल्प , धारणी . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - गर्गा मध्यम प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


Ï 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील ४२८१.०० हे . आर जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. तसेच औद्योगिक 
वापराकरता पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जीवनमान उंचावून रोजगार तसेच 
आर्थिक प्रगती साध्य होणार आहे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९- एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४ , शके १९४० 


( १ ) 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव - मान्सुधावडी , तालुका - धारणी, जिल्हा - अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 

( ३ ) 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे/ कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही . 
दिनांक ०८ मार्च २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४०९ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ.- भूसं - अ . का .- कावि - २२२ - २०१८ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . २४० , दि . २० - ०९ - २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 
अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेकिंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी , यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र " 
म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घेषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७ - २००९ - १० , गांव बेला , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २) 

हे . आर 


( ३ ) 


rr»»»9 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


: 


साठवण तलाव प्रकल्प . 


( २)प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


: - बेला येथील साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे 
शेतक-यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गावाचे नाव - बेला, तालुका - चिखलदरा , जिल्हा - अमरावती 


अनुक्रमांक 


भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर 


क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४१० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं- अ . का .- कावि - २२३- २०१८ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . २६९ , दि . २७- १० - २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 
अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी , यांनी दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनवग्साहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र " 
म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे धोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसनाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 


अ- एक - २ ( २६१८ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९- एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी, ता . धारणी, जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३- ४७- २००९ - १० , 
गांव पोटीलावा, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती 


अ. क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


हे . आर 


- 


२५६ 


० 


० 


० 


079 


० 


र 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १२ ८८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


। 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


। 


पाझर तलाव . 
पोटीलावा येथील पाझर तलावाकरीता . 
प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे 
शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . 


। 


अनुसूची-तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव - पोटीलावा , तालुका - धारणी, जिल्हा - अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा गट नंबर क्षेत्र ( हेक्टरमध्ये ) 


( १ ) 


( २ ) 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४११ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ.- भूसं .- अका.- कावि - २२४ -२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम- ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २५३, दिनांक २८ -९ -२०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे ; 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७- २०१३- १४ , गाव दहेंद्री, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 

गट क्रमांक 
___ (२) 


(३ ) 
हे . आर 


१३२ 


० ७० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ०७० 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : 

छोटा साठवण तलाव प्रकल्प . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - दहेंद्री येथील छोटा साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्र व सांडव्याकरीता . 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे शेतक -यांचे 

उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८/ चैत्र ८-१४ , शके १९४० 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव दहेंद्री , तालुका चिखलदरा, जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा क्षेत्र 

गट नंबर 
( १ ) 

( २) 

( ३ ) 

हे . आर 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) 

आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४१२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र. अ .- भूसं .- अका.- कावि - २२५ -२०१८ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम- ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २४१ , दिनांक २० -९ 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तालुका धारणी, जिल्हा अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे ; 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० -४७- २००९-१०, गाव काटकुंभ , तालुका धारणी,जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 


( 9 ) 


(३) 


( २ ) 


: 


६४ पैकी 


० 


६५ पैकी 


० 


cudo 


६६ पैकी 


० 


६७ पैकी 
भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ३४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव : 

साठवण तलाव प्रकल्प . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - काटकुंभ येथील साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे शेतक -यांचे 

उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . 


अनुसूची- तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव काटकुंभ, तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा 

गट नंबर 
( २ ) 


क्षेत्र 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) 

आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४१३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ.- भूसं .- अका.- कावि -२२६- २०१८ . - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्र . २६३, दिनांक १७- १०- २०१७ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी, दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचेयाद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे ; 


अ.- एक -३ (२६१८ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८/ चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तालुका धारणी , जिल्हा अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ -४७- २००९ -१०, गाव जामुननाला, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


( २ ) 


6cmo 


हेक्टर्स 
१०५०८ 
० ०७०० 
० ०६८२ 
० ०६०० 
० ०२२५ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . १२७१५ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : 

छोटा साठवण तलाव प्रकल्प . 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - जामुननाला येथील छोटा साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे शेतक -यांचे 

उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव जामुननाला, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक 

भूमापन क्रमांक किंवा क्षेत्र 

गट नंबर 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत, सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची) आवश्यकता नाही. 
दिनांक ९ मार्च, २०१८ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१४ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपजि - अवप्रक्र ४- म . अ.- कावि - ११२- २०१८ . – 

जिल्हाधिकारी, अमरावती क्र . प्र . अ . अ.- भू. सं . अ . का .- कावि - ७६१-२०१७, दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ अन्वये विशेष भूसंपादन अधिकारी 
अ . व. प्र. क्र . ४, अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०१- ४७- २०१२- १३ , मौजा अंबाडा कंडारी , तालुका अचलपूर , जिल्हा 
अमरावती या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक सप्टेंबर ७- १३ , २०१७, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४, २०१८/ चैत्र ८-१४ , शके १९४० 


११ 


पृष्ठ २- ५, अनुक्रमांक १४३३ वर प्रसिद्ध झाली . शासन निर्णय १२- ५- २०१५ नुसार सरळ खरेदी पध्दतीने मौजा अंबाडा कंडारी येथील एकूण क्षेत्र ५.३५ 
हे . आर. क्षेत्राकरीता संयुक्त मोजणी अहवालानुसार कार्यवाही करण्यात आली होती . त्याप्रमाणे ०.५३ हे. आर . क्षेत्र सरळ खरेदी पध्दतीने कार्यकारी 
अभियंता यांनी संपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . उर्वरीत क्षेत्र ४.८२ हे. आर. कार्यकारी अभियंता मध्यम प्रकल्प विभाग , अमरावती यांनी 
भूसंपादन अधिनियम , २०१३ नुसार भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याकरीता विनंती केली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 
याकरीता 

असे वाचावे 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


कलम १९ चे अधिसूचनेनुसार प्रसिद्ध केलेले 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र 
( २ ) 

हे . आर 
९३/ १ 

० ५५ 


( १ ) 


क्षेत्र 
( २ ) 


९३/ २ 
९३/ ३ 


हे . आर 
०४५ 
० १० 


१६० 


० १८ 


० 


१६० 
१६० 


० ११ 


निरंक 


००७ 
निरंक 

निरंक 

निरंक 
निरंक 

निरंक 
निरंक 

निरंक 
निरंक 

निरंक 
दुरुस्तीनुसार कलम १९ च्या अधिसूचनेचे 
एकूण क्षेत्र ४ ८२ हे . आर आहे . 


९६ 


१०० 


००२ 
कलम १९ च्या अधिसूचनेनुसार एकूण क्षेत्र ५ ३५ 
हे . आर होते . 


दिनांक ८ मार्च, २०१८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१५ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक उपजि - अवप्रक्र ४ - म . अ .- कावि - १०६- २०१८ . 

जिल्हाधिकारी, अमरावती क्र . प्र. अ. अ .- भू . सं . अ . का .- कावि - ८१३- २०१६ , दिनांक ३० जुलै २०१६ अन्वये विशेष भूसंपादन अधिकारी 
अ . व . प्र. क्र . ४ , अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८६- ४७- २०१२- १३ , मौजा बोरगाव तळणी, तालुका अचलपूर , जिल्हा 
अमरावती या प्रकरणात कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक ऑगस्ट १८ - २४ , २०१६ , 
पृष्ठ १-४, अनुक्रमांक २३७० वर प्रसिद्ध झाली , त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


याकरीता 


असे वाचावे 


क्षेत्र 


कलम १९ चे अधिसूचनेनुसार प्रसिद्ध केलेले 
सर्वे नंबर/ गट नंबर क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

हे . आर 
२५० पैकी . . ०६१ 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

( १ ) 


( २ ) 
हे . आर 
निरंक 


निरंक 


कलम १९ च्या अधिसूचनेनुसार एकूण क्षेत्र १५५ ९१ 
हे . आर होते . 


दुरुस्तीनुसार कलम १९ च्या अधिसूचनेचे 
एकूण क्षेत्र १५५ ३० हे . आर आहे . 


अमरावती : 
दिनांक ९ मार्च, २०१८ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४१६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ . 


क्रमांक कक्ष-८ - अका- १ - भुसं - कावि- ४७२ - २०१८ . 


ज्याअर्थी, समुचीत शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ ( २०१३ चा ३० ) उक्त अधिनियम यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , अधिसूचना भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए. क्यु . २-४७- शिवपुर कासोद- २०१७- २०१८ , ता . अकोट , जि . अकोला , 
दि . २५ -०९ - २०१७ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्हाधिका -यांने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन व अनुसूची- चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी, आहेत . 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाचे जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल.ए. क्यु . २-४७-शिवपुर कासोद- २०१७- २०१८ , गाव- आलमपुर, तालुका- अकोट, जिल्हा अकोला. 
अ . क्र . सर्व्हे नं ./ गट नं . अंदाजित क्षेत्र 

प्रकरणाचा तपशील 

संयुक्त मोजणीनुसार 
( १) (२) 

( ४ ) 
हे . आर 
३७/ ३८ 

० ०४ 

शहापुर ल. पा . योजने अंतर्गत 
कासोद लघु कालव्याच्या 

अतिवाही नालीकरीता 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एल. ए. क्यु . २- ४७ 

शिवपुर कासोद- २०१७ - २०१८ 


एकूण . . 


0 ०४ 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

शहापुर ल. पा . योजने अंतर्गत कासोद लघुकालव्याच्या अतिवाही नालीकरीता . 
शहापुर ल . पा . योजने करीता कासोद लघुकालव्याच्या अतिवाही नालीकरीता . 
महाराष्ट्र शासनाचेविदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचेकडील शासन निर्णय ल . पा . यो ./ 
२३०३ /( ४२६/ ०३ ) लपा-२/ दि .२७-०२-२००४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ३८० हे . क्षेत्र सिंचन 
योजनेत समाविष्ट असून , प्रकल्पाचे लाभव्ययप्रमाणे १.०१ इतके नमूद असून , यासाठी होणार 
पाणीसाठी ३४४६ स . घ. मी . पाणी सिंचन प्रयोजनासाठी उपयोगात येईल व त्यामुळे भुधारक 
शेतक -यास सिंचनाची सोय होऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


१३ 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 


अनुसूची- चार 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासुन सुट दिली 
असल्यामुळे, सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अकोला : 
दिनांक : १२ मार्च २०१८ . 


आस्तिककुमार पाण्डेय , 
जिल्हाधिकारी, अकोला. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४१७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ . 
क्रमांक प्र. अ.- भू.सं .- कली- कावि- ७५- २०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम 
११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भू.सं .- कावी- ९२७-२०१७, दिनांक १५- ०६-२०१७ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१- ४७- २०१५- २०१६ , गाव- महागाव क ., तालुका - दारव्हा , जिल्हा यवतमाळ . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


४७५ 


२ ३४ 


४७६ / १ 


cw.. 


४७७/ १ 


४९३ 


१ ८२ 


एकूण क्षेत्र 


. . ५ ०८ 


अ -एक- ४ (२६१८ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


महागाव ल . पा . योजना . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 
समाजाला मिळणारे लाभ : 


महागाव ल. पा . प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा लाभ होतो . 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे – विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी , २०१८ . 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ४१८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ . 

क्रमांक कावि- भूसंपादन -इवद-८६-२०१८. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे.) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १४८ , दिनांक १४- ०८ - २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका -यांने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही 
असल्यास, विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली 
आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्याची तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची-चारमध्ये विनिर्दिष्ट करण्याची 
आवश्यकता नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


१५ 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पारपाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( इमारत व दळणवळण), बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अ . क्र . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या घरांचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०- २०१२-२०१३, मौजे-टाकळी वतपाळ, तालुका-नांदुरा . 
घर क्रमांक बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र 

( ५ ) 
( चौ . मी .) ( चौ . मी .) ( चौ . मी .) 
___ ० . ०० 

२५.०५ २५.०५ 
२३. २० ६२. ४६ 

८५. ६६ 
६४. ०० 

२.९१ 

६६.९१ 


( २ ) 


१८३ 


६० .९० 


० . ०० 


६० . ९० 


१९१ 


१९ . २४ 


० .०० 


१९ . २४ 


१९२ 


१७. ०४ 


० .०० 


१७.०४ 
२३. १४ 


१९३ 


२३ . १४ 


० .०० 


२६९ 


३१ . ०० 


० .४१ 


३१ .४१ 


५४२ 


८० .९५ 


६५ . ४२ 


१४६. ३७ 
१०० . ३७ 


५४८ 


१०० . ३७ 


० . ०० 


- 


एकूण . . 


४१९ .८४ 


१५६ . २५ 


५७६ .०९ 


भूसंपादनाचे प्रयोजन : जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव (एकूण १० घरे ) ५७६ .०९ चौ .मी . 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ : 


जिगांव प्रकल्प . 
जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, 
शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OFLIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


मान 


ति 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे टाकळी वतपाळ , तालुका नांदुरा जुन्या गावठाणांचे पुनर्वसन हे मोमीनाबाद नविन गावठाण येथे करण्यात येत आहे . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


नचा 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे पत्र क्रमांक : उपआ- पुनर्व- अका - कावि - १९०९ - २०१७, दिनांक २६- १० - २०१७ अन्वये 
जिगांव प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण - २००७ लागू होत 
असल्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना लागू करणे योग्य होणार नाही असे कळविण्यात आले आहे . 


टीप : उक्त घरांच्या आराखड्याचेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम-२०१३ . 


क्रमांक कावि - भूसंपादन - इवद -८७- २०१८ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम 
११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १४९ , दिनांक १४ - ०८ - २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा (जिल्ह्याच्या ) जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही 
असल्यास ,विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहात क्षेत्र म्हणून घोषीत करण्याची तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट करण्याची 
आवश्यकता नाही ; 


आणि म्हणून ,त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पारपाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( इमारत व दळणवळण), बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा यास 
पद निर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या घरांचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३०अ - २०१२- २०१३, मौजे - टाकळी वतपाळ , तालुका -नांदुरा . 
अ . क्र . घर क्रमांक बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र 
(२ ) 

( ३ ) 

( चौ . मी .) ( चौ . मी .) ( चौ . मी .) 
१३३ 

० . ०० ११.८७ 

११.८७ 
१९. ६४ 

२. ७९ 

२२ .४३ 
२३. ६१ ० . ०० 

२३ . ६१ 
० .०० २१. ०० 

२१. ०० 


२ 


س 


م 


ch- 


ه 


एकूण . . 


४३ .२५ 


३५ . ६६ 


७८ .९१ 


भूसंपादनाचे प्रयोजन : जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रस्ताव ( एकूण ४ घरे ) ७८.९१ चौ . मी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


१७ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिगांव प्रकल्प . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 


या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणी पुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणी पुरवठा होणार 
आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, 
शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानात 
( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे. 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
मौजे टाकळी वतपाळ , तालुका नांदुरा जुन्या गावठाणांचे पुनर्वसन हे मोमीनाबाद नविन गावठाण येथे करण्यात येत आहे . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे पत्र क्रमांक : उपआ - पुनर्व- अका- कावि - १९०९ - २०१७, दिनांक २६- १० - २०१७ अन्वये 
जिगांव प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ व केंद्र शासनाचे राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण- २००७ लागू होत 
असल्याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना लागू करणे योग्य होणार नाही असे कळविण्यात आले आहे . 


टीप : उक्त घरांच्या आराखड्याचेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : ६ मार्च २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४२० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम- २०१३ . 

क्रमांक कावि -वशी - उजि भूसं -म.प्र .- ५१२ -२०१८ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MIS - 11/ 
2014/ C . R. 77/ A- 2, दिनांक ११-०९ -२०१५ ( यानंतर यापुढे याला सदहूं कलम ३ मधील पोट- कलम ( झअ) नुसार) जिल्ह्यातील १०००० हेक्टर पेक्षा 
जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, या अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, त्याअर्थी अनुसूची 
एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे यास “ उक्त भूमि ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) याबाबत जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांची समुचित शासन म्हणून 
खात्री झाल्यामुळे सदहूं कायद्याच्या कलम ११ च्या पोट- कलम १ नुसार सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येते असे अधिसूचित 
करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करताना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचेपुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे . 
अ - एक - ५ ( २६१८ ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


त्याअर्थी, सदई कायद्याच्या कलम ११ चे पोट -कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदहू भूमि कायद्याच्या प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचीत केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची जिल्हाधिकारीद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदई भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम 
२०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती 
घेईल . 


त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदई कायद्याचे कलम ३ पोट- कलम ( ग) अन्वये उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन मध्यम प्रकल्प , 
बुलडाणा यांना जिल्हाधिकारी यांची कर्तव्ये पार पाडण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २७- २००८- २००९, मौजेहिंगणे ईसापूर , तालुका -नांदुरा , जिल्हा बुलडाणा . 
अ . क्र . गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
वहिती योग्य 

पोख 

एकूण 
( १) (२ ) 

हे . आर हे . आर हे . आर 


( ३ ) 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


१९ 


अनुसूची -एक - चालू 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 

१२१ 


० ०० 
० ०० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० ७४ 


० 


१९५ 


० 


० 


० ९२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


००१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


000 


हे . आर 


० २१ 


b०० 


१३८ 


boo 


० ०४ 


४०० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९- एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


अनुसूची - एक - चालू 


हे . आर 


१३८ 


boo 


8०० 


० ०२ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२० 


२१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४ 


() 


हे . आर 


००० 


० ०० 


boo 


b०० 


००४ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


०० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


अनुसूची - एक - चालू 


हे . आर 


० ३९ 


830 


० ८१ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


र 


१०० 


b0b 


cob 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


600b 


20b 


१०९ 


११० 


१११ 


११२ 


११३ 


8bb 


११५ 


११६ 


bb 


११८ 


११९ 


१२० 


bcb 


१२२ 


१२३ 


१२४ 


१२६ 


१२५ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


१३० 


१३१ 
१३२ 


b 


अ- एक - ६ ( २६१८ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च २९- एप्रिल ४, २०१८ / चैत्र ८- १४ , शके १९४० 


अनुसूची- एक - चालू 


( १) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१३४ 


० 


० ८० 
१४६ 


१३५ 


० 


१३६ 


० 


१३७ 


० 


० 


१३९ 


० 


१४० 


० 


१४१ 


० ७९ 


० 


१४२ 


११४ 


० 


१४३ 


० ७६ 


० 


१४४ 


० 


० ८१ 
१ ०० 


१४५ 


० 


१४६ 


१६६ 


० 


१४७ 


० 


१४८ 


० 


१४९ 


० 


१५० 


० 


१५१ 


० 


१५२ 


० 


१५३ 


० 


१५४ 


० ८० 


० 


१५५ 


० 


१५६ 


० 


१५७ 


० 


१५८ 


० 


१५९ 


० 


१६० 


० 


१६१ 


० 


१६२ 


० 


१६३ 


१०१ 


० 


१०२ 


० 


१६० 


१६४ 
१६५ 
१६६ 


१०२ 


० 


१२१ 
० ८७ 


० 


१०३ 
१०३ 


१६७ 


० 


१०३ 


० 


१६८ 
१६९ 


० 


१०३ 
१०३ 


१७० 


० ७५ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८-१४, शके १९४० 


२३ 


अनुसूची- एक - चालू 


(२) 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१७१ 


१०३ 


० ५३ 


० ०६ 


० ५९ 
१ १७ 


१७२ 


१०४ 


० ०२ 


१७३ 


१०५ 


० 


१७४ 


१०५ 


० ०१ 


१७५ 


१०५ 


0 ०१ 


१७६ 


१०५ 


० 


१७७ 


१०६ 


० 


१७८ 


१०६ 


० 


१७९ 


१०६ 


० 


१८० 


१०६ 


० 


१०६ 


० 


१८१ 
१८२ 


१०६ 


० ५७ 


००० 


वहिती योग्य क्षेत्र १५६ .०१ हे . आर , पो . ख. क्षेत्र १.२१ हे. आर , एकूण क्षेत्र १५७. २२ हे . आर . 


संपादनाचे प्रयोजन :- जिगांव प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 
समाजाला मिळणारे लाभ : 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिगांव प्रकल्प . 
जिगांव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 
या प्रकल्पामुळे सिंचन क्षेत्र निर्मिती होवून शेतीसाठी पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा 
होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होवून ग्रामीण भागातील 
कष्टकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून त्यांच्या जीवनमानामध्ये 
( Standared of Living ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

प्रकल्प बाधितांना विस्थापित करणे असल्याबाबतची कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचन अनुशेष दूर करण्याकरीता आवश्यक आहे दुष्काळ प्रणव भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक -याची पुर्ण संमती आहे . या प्रकरणामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे प्रकल्प बाधितांना विस्थापित 
करण्याबाबतची आवश्यकता नाही . 

__ अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
अतिरिक्त संचालक , भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन लोधी रोड , नवी दिल्ली ११०००३ क्र जे - १२०११- २२ - २००७- आयएआय, 
दिनांक ११ - ०२- २००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजूरी झालेली असल्याने भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ०६ चे परंतुक २ अन्वये सामाजिक 
परिणाम निर्धारण लागू नाही . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च २९ - एप्रिल ४ , २०१८ / चैत्र ८ - १४ , शके १९४० 


. 


अनुसूची--पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये रोजगार 
निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहिन शेतमजूर यांना रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे भूसंपादनास 
शेतक - यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून 
यामध्ये वस्ती अथवा गावठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 
( अ ) अधिका-याचे नाव पदनाम 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी . 
( ब ) अधिका -याचा कार्यालयीन पत्ता 

जिल्हाधिकारी कार्यालय परीसर , बुलडाणा . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

क्र . आर. पी . पी . ए.- २०१५ /र - १, दि . १०- ०६- २०१५ . 
करण्यांत आली त्या अधिसूचनेचे विस्तृत 
विवरण . (निर्गमीत करण्यापूर्वी भरावे ) 


. 


विशेष नोंद : - भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन मध्यम प्रकल्प , बुलडाणा यांच्या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. 


डॉ . चंद्रकांत पुलकुंडवार , 

जिल्हाधिकारी, 


बुलडाणा : 
दिनांक १३ मार्च २०१८ . 


बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHE BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


